RNINo. MAHBIL / 2012/ 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६ - २२ , २०२० / आषाढ २५ - ३१, शके १९ ४२ 


[ पृष्ठ १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
विभागीय आयुक्त यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक विकास / ग्रापं .- २/ कावि-४००/ २०२०.-- महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील पत्र क्रमांक व्हीपीएम-३६८ ९/ १२३८ ( ३३००)/ 
२१ , दिनांक २१ जून १९ ८ ९ अन्वये व मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९ ५८ चे कलम १४५ (१- अ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
मी, डॉ. दीपक म्हैसेकर, विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे असा आदेश देत आहे की , ग्रामपंचायत ओतूर , तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे या ग्रामपंचायतीच्या 
निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामे दिले असलेने ओतूर, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे ही ग्रामपंचायत या आदेशाद्वारे विघटित करण्यात येत आहे. 
हा आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेच्या दिनांकापासून अमलात येईल . 

डॉ . दीपक म्हैसेकर , 


विभागीय आयुक्त , 


पुणे विभाग , पुणे. 


पुणे, १० जुलै २०२० . 


मुख्याधिकारी यांजकडून 


प्रकटन 


अधिनियम , १९ ६६ 


चे कलम ५२ 


क्रमांक वि.न.वि./ २३५/ २०२० .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ मधील तरतुदींनुसार दिनांक 
१५ मे २०१८ राजपत्रान्वये नगरपरिषद हद्दीतील अनधिकृत बांधकामाबाबत सुधारणा करणेत आलेली आहे. 
त्याअर्थी, विटा नगरपरिषद हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे थांबविणे, त्यावर कारवाई करणे त्याबाबतचे अधिकार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 

ते ५६ नुसार नगर रचनाकार , विटा नगरपरिषद , विटा यांना राजपत्रात नाव प्रसिद्ध झालेच्या दिनांकापासून प्राधिकृत 
करणेत येत आहे. 

अतुल पाटील , 

मुख्याधिकारी , 
विटा, १२ मे २०२० . 

विटा नगरपरिषद, विटा, सांगली. 


( १ ) 


एच -७१, भाग एक - अ ( पु.वि.पु.) - ९ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


